सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी लेखाशिर्ष 
२२३०१०७२-०१ (वेतन) या लेखाशिर्षाखाली पुरवणी 
मागणीद्वारे मंजुर निधी वितरणास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्र: कौविउ-२०२२/प्र.क्र. २४९ /प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ:-- १. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाचे पत्र 
क्र.कौविरोवठआ/कक्ष-६/पुरवणी मागणी,२२-२३/ A.W. १७६/१६३/ दि. ०३/०१/२०२२ 


प्रस्तावना : आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या दि. ०३/०१/२०२३ 


च्या पत्रान्वये कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय व त्याच्या अधिनस्त 


कार्यालयांसाठी लेखाशिर्ष २२३०१०७२ (०१) वेतन या लेखाशीर्षाखाली वित्त विभागाकडून सन 


२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण मंजूर अनुदान हे विभागातील वर्ग-२, चे कर्मचाऱ्यांचे वर्ग-१ 


मध्ये, लिपिक टंकलेखक यांचे वरिष्ठ लिपिक व वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांची वर्ग-३ मध्ये पदोन्नती झाल्याने 


वेतन व भत्त्यात वाढ झाल्याने खर्चात HAGA वाढ, कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आश्वासित 


प्रगती योजनेचा दुसरा/तिसरा लाभ मंजूर झाल्याने खर्चात झालेली वाढ व वैद्यकीय खर्चाची 


देयकांच्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याने खर्चात झालेली वाढ इ. कारणांमुळे अपुरे पडत असल्याने 


सदर लेखाशिर्षांतर्गत पुरवणी मागणीद्वारे अतिरिक्‍त निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - मुख्य लेखाशिर्ष २२३०१०७२-०१ (वेतन) अंतर्गत रु. ७४,५१,०००/- इतका निधी सन 


२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आला असून सदरचा निधी 


वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३१/व्यय-६, दि. 3१/०१/२०२३ 


अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र. २४९ /प्रशा-२ 


3: सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२०२१६२२५८३४०३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRABHAKAR A ५॥ए-: 


(प्रभाकर संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, Hed विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
४. निवासी लेखाधिकारी, अधिदान कार्यालय, मुंबई 
५. सर्व सहायक आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी 
७. कक्ष अधिकारी, (प्रशा-३) Hed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

८. निवडनस्ती (प्रशा-२) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


